महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन,दुग्ध्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
मंत्रालय(विस्तार) दालन क्रमांक ५१३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई - ४०० ०३२ 
दूरध्वनी क्र:०२२-२२७९३५२० Email ID : milind.choudhary@nic.in 
क्रमांक-: संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२७/रोखशाखा दिनांक: ०५ ऑक्टोबर, २०२३ 
संदर्भ- १. शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२००४/प्र.क्र.१५/१५/०४/२०१२, 
दि.२५.०५.२००६ 
२. शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.पीओडी-१००७/प्र.क्र.९/१८, (र.व.का.), 
दि.१४.११.२०१३ 
३. शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१२/प्र.क्र.५४/१८, (र.व.का., 
दि.११.०८.२०१४ 


कार्यालयीन sear 


संदर्भाधीन शासन अधिसुचनेद्वारे महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनिमयन आणि शासकीय 
कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ प्रसारित करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे या 
अधिनियमातील प्रकरण ३ च्या अनुषंगाने शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध नियम २०१३ 
तयार करण्यात आले असून ते दि.१४.११.२०१३ च्या अधिसूचनेद्वारे राज्यात लागू करण्यात आले आहेत. तसेच 
विभागाशी/ कार्यालयाझी संबंधीत सर्व बाबींवर अंतिम निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने प्रकरणे सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे 
तीन स्तर निर्धारीत करण्याचे निदेश देण्यात आळे आहेत. त्यानुषंगाने या कार्यासनाशी संबंधीत विषयाबाबतीत निर्णय 
घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे स्तर सोबतच्या तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहेत. तथापि, सदर 
विवरणपत्रातील विषयाबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे निदेश असल्यास किंवा काही अपवादात्मक प्रकरणी आवश्‍यकता 
भासल्यास प्रकरणपरत्वे निर्णय घेण्याचे टप्प्यांबाबत / स्तरांबाबत योग्य तो बदल करण्यात येईल. 
२. सदर आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२३१००६११४१४६८००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Digitally signed by AMOL NILAKANTH SAKHARKAR 
A M O L DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 

2.5.4.20=36b60751d094e56d974e1a44ec234c475fb0d 


N | L A KA N गृ H €5b35a79c1cf69a588f212b260e, postalCode=400032, 
st=Maharasht 


ra, 
serialNumber=BB4888CEBBF4B7A6440C6531A52925E 


3C8140B1C28DF723D8F006D11BC169A08, cn=AMOL 
S A K H A R KA R NILAKANTH SAKHARKAR 


Date: 2023.10.06 11:44:36 +05'30" 


(अ.नि.साखरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. अपर मुख्य सचिव (कृषि)/सचिव (पदु)/सचिव(मत्स्य) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. सह सचिव (आस्थापना), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. निवडनस्ती. 


कृषि व पदुम विभाग/रोखशाखा 


शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध नियम २०१३ मधील नियम ६ अंतर्गत 
कार्यासनाशी संबंधित बाबींवर अंतिम निर्णय घेण्याच्या दृष्टिने प्रकरणे सादर करण्याबाबत 
अधिकारांचे स्तर निर्धारित करणे. 


अ. | कार्यासनाकडून हाताळले अंतिम निर्णय | आदेशा । अभिप्राय 

क्र | जाणारे कामकाज सादरीकरणाचे ३ स्तर घेण्यास सक्षम । निर्गमित 

प्राधिकारी करण्यास 
सक्षम 
प्रथम व्दितीय तृतीय अतिकारी 

eal २ ३ ४ षु & 9 ८ 

१ | अर्थसंकल्पिय अंदाज सादर | कक्ष उप सचिव/प्रधान | सचिव/प्रधान | अवर 
करणे. अधिकारी/ सचिव/ सचिव/अपर । सचिव./अपर | सचिव 

अवर सचिव | सह सचिव | मुख्य मुख्य 
सचिव(कृषि | सचिव(कृषि) 

२ | पुरवणी मागणी सादर करणे. | कक्ष उप सचिव/प्रधान | सचिव/प्रधान | अवर 
अधिकारी/ सचिव/ सचिव/अपर । सचिव./अपर «| सचिव 
अवर सचिव | सह सचिव | मुख्य मुख्य 

सचिव(कृषि | सचिव(कृषि) 

3 | सुधारीत अंदाज सादर करणे. | कक्ष उप सचिव/प्रधान | सचिव/प्रधान | अवर 
अधिकारी/ सचिव/ सचिव/अपर । सचिव./अपर | सचिव 
अवर सचिव =| सह सचिव | मुख्य मुख्य 

सचिव(कृषि | सचिव(कृषि) 

४ । वर्षभरात झालेल्या खर्चानूसार | कक्ष उप सचिव/प्रधान | सचिव/प्रधान | अवर 
बचत झालेले अनुदान परत | अधिकारी/ सचिव/ । सचिव/अपर । सचिव./अपर | सचिव 
करणे/जादा खर्चाचा तपशील | अवर सचिव | सह सचिव | मुख्य मुख्य 
मा. महाळेखापाळ यांना सचिव(कृषि | सचिव(कृषि) 
अर्थसंकल्प शाखेव्दारे सादर 
करणे. 

५ | महालेखापाल अवर सचिव | उप सचिव/प्रधान । सचिव/प्रधान । अवर 
कार्यालयाकडुन प्राप्त सचिव/ । सचिव/अपर । सचिव./अपर । सचिव 
झालेल्या विनियोजन लेखे सह सचिव | मुख्य मुख्य 
अहवालातील मुह््यांबाबतची सचिव(कृषि | सचिव(कृषि) 
स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापने 
सादर करणे. 

६ | महालेखापाल कक्ष उप सचिव/प्रधान | सचिव/प्रधान | अवर 
कार्यालयाकडून विभागाच्या | अधिकारी/ सचिव/ । सचिव/अपर । सचिव./अपर | सचिव 
लेखापरीक्षणादरम्यान अवर सचिव | सह सचिव | मुख्य मुख्य 
उपस्थित केलेल्या सचिव(कृषि | सचिव(कृषि) 
लेखापरीक्षण  परिच्छेदांचे 
निराकरण करणे. 

७ | विभागाशी संबंधित | रोखलेखापाल | अवर उप सचिव /| उप सचिव / | अवर 
लेखाशीर्षांतर्गत झालेल्या | /कक्ष सचिव सह सचिव सह सचिव सचिव 


खर्चाचा त्रैमासिक ताळमेळ | अधिकारी 
करणे. 

८ | विभागातील अधिकारी/ | रोखलेखापाल | अवर उप सचिव / | उप सचिव / | उप 
कर्मचारी यांची १ वर्षाहुन | / सचिव सह सचिव सह सचिव सचिव / 
अधिक परंतु ६ वर्षापेक्षा कमी | कक्ष अधिकारी सह 
कालावधीतील प्रलंबित सचिव 
देयके, प्रदानास झालेला 
विलंब क्षमापित करुन, 
प्रदानास मान्यता देणे. 

९ | ६ वर्षापेक्षा जास्त | रोखलेखापाल | अवर उप सचिव / | उप सचिव /| उप 
कालावधीतील प्रलंबित | / सचिव सह सचिव सह सचिव सचिव / 
देयकांचे प्रदानास झालेला | कक्ष अधिकारी सह 
विलंब क्षमापित करुन सचिव 
प्रदानास मान्यता देणेबाबत. 

| विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी | रोखलेखापाल | अवर उप सचिव/ | उप सचिव/ | अवर 
घेतलेल्या घरबांधणी/ | / सचिव सह सचिव सह सचिव सचिव 
मोटारकार/मोटारसायकळल/ | कक्ष अधिकारी 
स्कूटर अग्नीमाच्या व्याजाची 
परिगणना करुन आस्थापना 
शाखेस सादर करणे. 

| अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे ना- | रोखलेखापाल | कक्ष अवर सचिव । अवर सचिव । अवर 
देय प्रमाणपत्र पाठविणे तसेच अधिकारी सचिव 
इतर विभागाकडुन मागविणे. 

१२ | विभागातील बदलीने | रोखलेखापाल | कक्ष अवर सचिव । अवर सचिव । अवर 
गेलेल्या/आलेल्या अधिकारी सचिव 
कर्मचाऱ्यांचे सेवापुस्तक 
पाठविणे/स्विकारणे. 

१३ | विभागातील बदलीने | रोखलेखापाल | कक्ष अवर सचिव =| अवर सचिव । अवर 
गेलेल्या/आलेल्या अधिकारी सचिव 
कर्मचाऱ्यांचे अंतिम वेतन 
प्रमाणपत्र 


पाठविणे/स्विकारणे. 


